गृह (परिवहन) विभागामधील सहाय्यक 
प्रादेशिक परिवहन अधिका-यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या (सन २०१५) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी ०३१५/प्र.क्र.9०/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक: २७ एप्रिल, २०१५ 


शासन आदेश - 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 


प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिका-यांच्या खालील dead नमूद 
केल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक -४ मध्ये दर्शविलेल्या 


ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव सध्याची पदस्थापना | बदलीनंतरची पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) 

1 | श्री. अनिल शांताराम आहेर. ठाणे नंदुरबार 

2 श्री. गणेश दिनकर दागळे औरंगाबाद नाशिक 

3 | al. प्रसाद वसंत दळवी गडचिरोली रत्नागिरी 
4 | at. सुधाकर देवनाथ दानी. नागपूर (शहर) पुणे 

5 | श्री. गोपाळ विठ्ठल डेंगळे नंदूरबार उमरगा 
6 | श्री. खंडेराव मारुतराव देशमुख. पुणे औरंगाबाद 
7 | ai. सुबोध पद्माकर देशपांडे. नागपूर (ग्रा) नागपूर (शहर) 
ie श्री. श्ञांताराम प्रल्हाद फासे. लातुर गडचिरोली 
9 | श्री. जयवंतराव शामराव गायकवाड. उमरगा पुणे 
10 | श्री. संजय बाळासाहेब गायकवाड. मुंबई (प) मुंबई (पूर्व) 
11 | श्री. विनोद कृष्णन कुमार. रत्नागिरी मुंबई (मध्य) 
12 | sh. राजेंद्र कचरु नवले मुंबई (मध्य) मुंबई (पश्‍चिम) 
13 श्री. हेमंत गजानन पाटील. मुंबई (पू मुंबई (पश्‍चिम) 
14 | श्री. महेंद्र रघुनाथ पाटील प.आ.का. मुंबई (मध्य) 


शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी ०३१५/प्र.क्र.७०/परि-४, दि. २७/०४/२०१५ 


अ.क्र. नाव सध्याची पदस्थापना | बदलीनंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
15 | श्री. जयसिंह जयवंतराव पवार. जळगांव ठाणे 
16 | श्री. राजेंद्र एन. शिंदे मुंबई (मध्य) ठाणे 
17 | सौ. जयश्री विजय दुतोंडे (वसे) बुलढाणा पुणे 
18 | श्री. मधुकर दादासाहेब वाघमारे नाशिक अहमदनगर 


२. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली नंतरच्या 


पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्विकारावा. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व 


कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता संबंधीत प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी खाळीळ 


सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


3) 


बदलीबाबतचे sea प्राप्त झाल्यानंतर पर्यायी अधिकारी हजर होण्याची वाट न पाहता 


बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


बदली झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी 


आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रुजू करुन न 
घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ निर्माण झाल्यास देय होणाऱ्या वेतन व भत्त्यासाठी 


संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 


बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक 
कार्यवाही करण्यास पात्र ठरतील. 

या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक १ जुन, २०१५ पासूनचे वेतन बदलीपूर्व कार्यालयाने 
काढू नये. याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्याची असेल. 


३. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 


स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी ०३१५/प्र.क्र.७०/परि-४, दि. २७/०४/२०१५ 


४. 


सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१५०४२३१५१९०३२३२९ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


4) 


£39) 


SS 


) 
(9) 
) 
) 


vo 


१०) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


p k h K Digitally signed by Prakash K Sabale 

i a a ५ 7 DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Sabale ren worosso 
(प्रकाश साबळे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (परिवहन आयुक्त यांचे 
मार्फत) 


सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्याळय(परिवहन आयुक्त यांचे 
मार्फत) 


संबंधित सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्त यांचे मार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

निवड नस्ती / परि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


